वन विभागातील प्रदाने अदा करण्यासाठी 
BEAMS प्रणालीवर 0॥॥?/धनादेश सुविधा 
(Cheque Facility) उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.६८/भाग-३/कोषाप्र-५, 
दि.०१.०२.२०१६. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१/असं/प्र.क्र.१३/१६८/२०२२-२३, दि.२०.०९.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ पासून BEAMS प्रणालीवर प्रचलित असलेली धनादेश सुविधा (Cheque 
Facility) बंद आहे. वन विभागातील विविध तातडीची कामे विचारात घेता, सदर कामाचे अनुषंगाने 
असलेले आर्थिक नियोजन सुरळीत व वेळीच पार पाडणे तसेच क्षेत्रिय स्तरावरील अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत योजना/ जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी सदरहू सेवा पुर्ववत चाळू करण्याबाबत शासनास विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने 
दि.०१ एप्रिल, 2022 पूर्वी BEAMS प्रणालीवर प्रचलित असलेली धनादेडा सुविधा (Cheque Facility) 
पूर्ववत सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


छासन आदेठा :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने खाळील नमूद १९ लेखाशीर्षासाठी CMP/ धनादेडा सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. मागणी | serie उद्दिष्टशीर्ष 
क्र. क्र. 
a 0-७ । २४०६ २३६६ । वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या हानीसाठी नुकसान | ५०- इतर खर्च 
भरपाई 
२ | 0-७ | २४०६ ०७७५ | निसर्ग संरक्षण व FRAGA] व्यवस्थापन ०२- मजूरी 
(वन्यपश्नु व निसर्ग संरक्षण योजना) २१- पुरवठा व सामग्री 
५०- इतर खर्च 
३ | 0-७ | २४०६ २२३२ | वन्यप्राणी अपंगालयाची आस्थापना ०२- मजूरी 
२१- पुरवठा व सामग्री 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-२ 


४ 0-७ | २४०६ २२४१ | हक्क व विठशोषाधिकार निर्धारित करणे- राष्ट्रीय | ५०- इतर खर्च 
उद्यान आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन 
५ | 0-७ | २४०६०५१४ | शासकोय अभिकरणाकडून समुपयोजन ०२- मजूरी 
(गवत व इतर गौण उत्पादन) २१- पुरवठा व सामय्री 
६ | ९-७ | २४०६ ०६८६ | महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांच्या | ०२- मजूरी 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, | ५०- इतर खर्च 
१९६९ अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने 
७ | 0-७ | २४०६०४८१ | शासकोय अभिकरणाकडून समुपयोजन ०२- मजूरी 
(जळाऊ लाकूड व दगडी कोळसा) १३- कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 
२१- पुरवठा व सामग्री 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी 
२७- लहान बांधकामे 
८ | ९-७ | २४०६ 9429 | ग्राम-परिस्थितीकी विकास व आदिवासी विकास | ०२- मजूरी 
कार्यक्रम ०५- बक्षिसे 
१३- कार्यालयीन खर्च 
१६- प्रकाशने 
२१- पुरवठा व सामग्री 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी 
५०- इतर खर्च 
९ । 0-७ | २४०६ ८५५१ | वनमहोत्सव ०२- मजूरी 
२१- पुरवठा व सामग्री 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी 
i ०।॥ ७-७ | २४०६ ८६०४ | वनीकरणाद्वारे सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण ३३- अर्थसहाय्य 
धं १| 6-७ | २४०६ ८६१३ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकोय रोपवाटीकेचे | ५०- इतर खर्च 
बळकटीकरण व आधुनिकीकरण 
92] 0-७ | २४०६ ८७११ | डा. शामप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना । ०२- मजूरी 
२१- पुरवठा व सामग्री 
२७- लहान बांधकामे 
५०- इतर खर्च 
१३ | 0-७ | २४०६ ५२११ | ईको टास्क फोर्स बटालियन स्थापन करणे ५०- इतर खर्च 
१४ | ९-७ | २४०६२२९ । कांदळवन संरक्षण व उपजिविका निर्माण योजना । ०२- मजूरी 
२१- पुरवठा व सामग्री 
५०- इतर खर्च 
१५ | C-90 | ४४०६ ०१७१ | वन विकास कराच्या जमा रकमेतून वित्त व्यवस्था | ०२- मजूरी 
करण्यात आलेल्या योजना १३- कार्यालयीन खर्च 
२१- पुरवठा व सामग्री 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-२ 


१६ | 0-१० | ४४०६०४९२ | सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम ०२- मजूरी 
२१- पुरवठा व सामग्री 
१७ | 60-१० | ४४१५ ००११ | संशोधन केद्र आणि प्रायोगिक चाचण्या व | ०२- मजूरी 
क्षेत्रविषयक चाचण्या २१- पुरवठा व सामग्री 
१८।॥ ७0-१० | ४४१५ ०१५४ | वन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण १३- कार्यालयीन खर्च 
५०- इतर खर्च 
१९ | ॥-३ | २४०६ ५८०१ | सरंक्षित वनक्षेत्रातील कुटुंबांना स्वयंपकाचा गॅस व | ५०- इतर खर्च 
(S.CP. सोलर कुकर यांचे वितरण 
Scheme) 
२. SBI-CMP सुविधेचा गैरवापर/ अनियमितता होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४/अर्थ-६/२०२२, 


दि.०४.११.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२४१७०६५२९५१९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेझ्ञानुसार व नावाने, SUNIL PANDURANG 
PANDHARE 


उप सचिव (वने), 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्वी/ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 

मुख्य वनसंरक्षक (सवी/ वनसंरक्षक (सवी/ उप वनसंरक्षक (सवी. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

वित्त विभाग, अर्थ-६ कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


